खरीप पणन हंगाम 2020-29 मध्ये किमान 
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/ 
भरडधान्य खरेदीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
पूरक शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-१०२०/प्र.क्र.१०४/ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२०. 


संदर्भ - 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०२०/प्र.क्र.१०४/ ना.पु.२९, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२०. 


पूरक शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ५.५ () व ६ ऐवजी खालीलप्रमाणे तरतूद करण्यात 
येत आहे :- 


(|) & खरेदीकेंद्र व खरेदी संस्था निवडीबाबतचा निर्णय खालील समितीने घ्यावा:- 


अ.क्र समितीचे सदस्य पद 

ae | पालकमंत्री अध्यक्ष 

२ | जिल्हाधिकारी उपाध्यक्ष 

३ | जिल्हा कृषी अधिकारी सदस्य 

४ | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सदस्य 

५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी सदस्य 

६ | जिल्हा पणन अधिकारी/ प्रादेशिक व्यवस्थापक, सदस्य सचिव 

आदिवासी विकास महामंडळ 


सदर पूरक शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ]ईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१११११५४२०५३६०६ असा आहे. 
हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manojkumar Manikrao 
Suryawanshi 


(मनोजकुमार सूर्यवंशी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
१) व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमुर हाऊस, 
मुंबई-४०० ००१. 


पूरक शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-१०२०/प्र.क्र.१०४/ना.पु.२९ 


२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
आदिवासी विकास भवन,जुना आग्रा रोड, नाशिक - ४२२ ००१. 
३) जिल्हाधिकारी, सर्व. 

) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा मुंबई. 
५) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सर्व 
) 

) 


सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सर्व. 
सर व्यवस्थापक (महाराष्ट्र) RAT अन्न महामंडळ, 

५वामाळा, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूर्व, मुंबई-४०००६६ 
८) उपआयुक्त (पुरवठा), सर्व विभाग. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 

) सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य. 

३) अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस््रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


AD 


oC 


प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती), 
6) खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 
९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
(१० प्रती) 
qo) व्यवस्थापकीय संचालक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, 
नाशिक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


